वाचा: 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक (ADB )अर्थसहाय्य 
अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायोी-२०२३/प्र.क्र.२७१/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ ASIA पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ८ मार्च, २०२३ 


१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 

शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्र. मुग्रायो /२०२२ /प्र .क्र४६९/बांध-४, दिनांक 
२० ऑक्टोंबर ,२०२२. 


— 


२ 


— 


3 


— 


8 


— 


ल 
— 
a 


& 


nN 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ ५६६ /२०२३, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन निर्णय: 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB ) अर्थसहाय्य 


अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नरती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२७१/बांधकाम-४ 


कामाची ५ वर्षे 
foe aid कामाची 
पॅकेज te लांबी ae नियमित देखभाल 
अ. क्र. तालुका : रस्त्याचे नाव अंदाजित रक्‍कम वा 
क्रमांक (कि.मी.) व दुरुस्ती अंदाजित 
(रू.लक्ष) se 
रक्‍्कम(रू. लक्ष) 
शि टीआर-०२बरडते हती तता काता 
नळवडेवस्ती रस्ता ह ne न 
२ Hosen एम.आर.एल-१३ 
ADB- गुणवरे) ते घाडगेवस्ती 
a ( ते घाडगेवस्ती | 3.290 328.88 २४.१८ 
ies CEM 
3 - एम.डी.आर 29 (पिंपोडे 
कोरेगाव बु.) ते तालुका हद्द 4. 
अ रवा % =~ ae 320.89 २१.२० 
( वाडी) रस्ता 
| ४ | eas कणूर ते नागेवाडी रस्ता | ६.५०० ४५०.३९ ३०.५९ 
षु बी __। एन.एच - ४८ (विरमाडे) 
वाई SAT- Seat 
ies ते गायकवाडवस्ती ६.१०० ३७६.९० २५.९६ 
| (कळंभे) रस्ता 
६ एम.डी.आर -१०५ 
खंडाळा (मरिआईचीवाडी) ते ४.९४० ३५७.१ १९.९७ 
बाळुपाटलाचीवाडी ते न = 
यादववस्ती रस्ता 
ADB- as aaa 
शि .एच -१३९( 
SAT- तालका ee सिंगर 
ते तालुका हद्द (खिंगर) 
(II)- 03 seat 8.220 348.00 १७.९३ 
en रस्ता (भाग प्रजिमा-११५ 
ते खिंगर जोड रस्ता) 
८ एम.डी.आर -१७ ते ता गता suse 
बिरमणी रस्ता । as न 
९ एस.एच १४२ (एकसळ) ते 
जरेवाडी रस्ता व rarer ee 
ADB- (भाग एकसळ ते न ही | 
कोरेगाव SAT- शिरढोण रस्ता) 
शि ० ()-o8 | प्रजिमा-३३ चिमणगांव ते 
तालुका बॉर्डर ३.९७० २८१.४१ १८.९५ 
उमाजीनगर रस्ता 
दि १ ADB- 
a डिस्कळ ते नवलेवाडी 
खटाव SAT- a ६.४५० ६३३.५७ ४२.६० 
रस्ता. 
(II)- 08 
7m ad वळई ते बनगरवाडी 
माण SAT- ages ११.९८० १२२६.५२ ७९.३७ 
रस्ता रस्ता 
(॥)- ०५ 
है खटाव कय टी.आर-०६ (MISH ते ५.१३० ५०४.८३ ३५.२० 
SAT- शिरसवाडी रस्ता. . म, हि 
| १४_ | माण ()-0§ | महादेव मंदिर (प्रजिमा- | ९.७३० ७७९.०२ ५०.१३ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२७१/बांधकाम-४ 


कामाची ५ वर्षे 
foe aid कामाची 
पॅकेज = लांबी ae नियमित देखभाल 
अ. क्र. तालुका ; रस्त्याचे नाव अंदाजित रक्‍कम वा 
क्रमांक (कि.मी.) व दुरुस्ती अंदाजित 
(रू.लक्ष) se 
रक्‍कम(रू. लक्ष) 
५२ ते पर्यंती कासारवाडी 
रस्ता 
१५ टी.आर-०७ गणेशवाडी ते 
खटाव लांडेवाडी तालुका सीमा | ६.६५० ६६०.४८ ४५.२४ 
रस्ता. 
१६ टी.आर-०१ते सुली 
कराड कामथी जिल्हा सीमा ५.७५० ५३८.४२ ४२.३८ 
eae रस्ता 
शि कसा | टीआर-०६ (मांडवे) ते 
सातारा SAT: as 3,000 323.08 20.49 
fia सोनापूर रस्ता 
१८ टी.आर.-०६ चोराडे 
खटाव रहाटणी ते भूषनगड ६.२२० ५३८.३६ ३५.९० 
रस्ता 
१९ टी.आर-१५ 
(केर फाटा) ते ५.६९० ५३६.५९ ३५.६८ 
ADB- fa 
भारसाखळे रस्ता 
पाटण SAT- 
२० गिता टी.आर-११ (गोकुळ 
फाट) ते हुंबरणे 8.000 ६७२.७४ ४५.३१ 
पांढरपाणी रस्ता 
२१ a ae उत्तर तांबवे ते आरेवाडी Stes rT say 
oe ~ | avert पाथरवाडीरस्ता। *' ही ; 
द्र जावली (Il) Me एम.डी.आर -२५(सोमडी) ७.४०० ५१८.७८ 32.89 
ते रानगेघर रस्ता । गी । 
एकुण २२ कामे १३२.७८० ११४९५.१८ ७६२.२४ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 


शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे,संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच, शासन परिपत्रक क्र. 
मुग्रायो-२०१९/प्र.क्र.9३/बांधकाम-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या 


अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२७१/बांधकाम-४ 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोत्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ sear देण्यात यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


i) 


iii) 


vi) 


vii) 


viii) 


ix) 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 


सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत YA करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाडशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दरपृथःकरण / 
रक्‍कम / दरपृथ:करणाती गृहित धरळेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिकबांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी / आदिवासी/ नक्षलप्रभवीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२७१/बांधकाम-४ 


मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च 
०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (02) बाहय सहाय्यीत प्रकल्प (02) (०१) 
आशियाई विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प (बाहयहिस्सा ७०%) 
(कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे सी. आर. सी- ५०५४ ५२९८” तसेच राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष -(०२) (०२) 
आशियाई विकास बँक (ADB) सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प (राज्य हिस्सा 
३०%) (कार्यक्रम) ५३ ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५३०४” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात 
यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फफणा-णायीवा9५॥1.४०५.] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०८११२६४६७९२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.10 11:43:40 +05'30' 


(प्र. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, सातारा. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा . 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे 
विभाग, पुणे. 

९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२७१/बांधकाम-४ 


सातारा. 

१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, सातारा. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र 
राज्य. 

१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


